सेवेत असतांना दिवंगत झालेल्या गट- क व 
गट-ड संवर्गातील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य 
विज्ञान विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील 
कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना अनुकंपा 
तत्वावर नियुक्ती देण्याबबात .. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मपवि २०१८/प्र.क्र.२५/माफसू 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ११ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. अकंपा १२७० /प्र.क्र. १०२ /आठ, 
दि. २१/०९/२०१७, 
२) कुलसचिव, महाराष्ट्र पश्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
मपमविवि/आस्था - ४ /५८१७/१८, दि. २६/०२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र १ येथील दिनांक २१/०९/२०१७ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये अनुकंपा तत्वावर शासन सेवेत नियुक्‍ती देण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन 


निर्णय /परिपत्रक यांचे एकत्रीकरण करुन सर्व समावेशक आदेशा निर्गमित केलेले आहेत. 


२. सदर शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील मुद्दा क्र. २ येथे अनुकंपा नियुक्‍ती 


योजनेसंदर्भातील तरतूदी हया केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांपूरत्याचे सिमीत आहेत. सदर तरतूदी हया 


जिल्हा परिषद/ नगरपालीका /महानगर पालीका/ महामंडळ/ प्राधिकरणे/ व्यापारी उपक्रम व इतर 


तत्सम आस्थापनावरील कर्मचाऱ्यांना थेट लागू होणार नाहीत. त्यासाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाने 


स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे आवश्‍यक राहील, असे नमूद केले आहे. 


३. त्यानुसार कृषि व पदुम विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र Wl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या 


नियंत्रणाखालील कर्मचाऱ्यांना सदर अनुकंपा तत्वावर विद्यापीठ सेवेत नियुक्‍ती करण्याचे धोरण लागू 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढील शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०१८/प्र.क्र.२५/माफसू 


शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र १ येथील क्र. अकंपा १२७० /प्र.क्र. १०२ /आठ 


दिनांक २१/०९/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी महाराष्ट्र Wl व मत्स्य विज्ञान 


विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखालील कर्मचाऱ्यांना जशाच्या तशा लागू करण्यात येत आहेत. 


२. तसेच यासंदर्भात दिनांक २९/०९/२०१७ नंतर शासनस्तरावरुन (सामान्य प्रशासन विभाग, 
वित्त विभाग, कृषि व पदुम विभाग, इ.) वेळोवेळी निर्गमित pots व निर्गमित करण्यात येणारे शासन 


निर्णय / परीपत्रकातील तरतूदी तशाच्या तशा लागू राहतील. 


३. - BT SINGS निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक 24808 999934408209 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIKAS TULSHIRAM : 
KADAM : 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे - १. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, ( लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
३. प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४. कुलसचिव, महाराष्ट्र पु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, तेलंगखेडी, फुटाळा तलाव, नागपूर-१. 
५. नियंत्रक, (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र प्ञु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, फुटाळा तलाव, नागपूर-१. 
६. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
७. वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-अ प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन नागपूर विभाग, नागपूर 
र 
९ 


, सामान्य प्रशासन विभाग ( का-८) 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


18389738 


